१% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणा-या रकमा 
संबंधित महानगरपालिकांना वितरीत करण्याबाबत 
माहे एप्रिल, मे व जून २०१९ 

सन २०१९- २० 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थासंक-२०१९/प्र.क्र.३८/नवि-३२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा :- 
(१ वित्त विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, २९ जून,२०१७ 
(२ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९. 
(३) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ०८ जुले,२०१९ 
(४ शासन निर्णय क्रमांकः स्थासंक-२०१८/प्र.क्र. २१/नवि-३२ दिनांक १२ जून, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (१९४९ चा ५९) याच्या कलम १४९ अ मध्ये 
सुधारणा करण्यात आली असून यामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०), 
याअन्वये स्थावर मालमत्तेची अनुक्रमे विक्री, देणगी व फळोपभोग गहाण यासंबंधी संळेखांवर 
बसवावयाच्या मुद्रांक शुल्कात, जर असा कोणताही संलेख हा, शहरात स्थित असलेल्या 
स्थावर मालमत्तेच्या संबंधातील असेल तेव्हा, विक्री किंवा देणगीसंबंधीच्या संळेखाच्या 
बाबतीत, अशा स्थित असलेल्या मालमत्तेच्या मूल्यावर, आणि worry गहाणासंबंधीच्या 
बाबतीत, संलंखात मांडण्यात आलेल्या त्या संलेखाद्वारे प्रतिभूत केळेल्या रकमेवर, एक 
टक्का या दराने अधिभार आकारण्यात येईल. या अनुषंगाने राज्यातील २६ 
महानगरपालिकांना देय असलेली १% मुद्रांक शुल्क अधिभारामुळे जमा होणारी रक्‍कम 
रू. ३०९,०१,०४,३५२/- महानगरपालिकांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 


१% मुद्रांक शुल्कापोटी सन २०१९-२० मधील माहे एप्रिल, मे व जून २०१९ करीता 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध अनुदानाच्या मर्यादेत महानगरपालिकांना एकुण 
रक्‍कम रु. ३०९,०१,०४,३५२/- अक्षरी रूपये तिनशे नऊ कोटी एक लाख चार हजार feat 
बावन्न फक्त) खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


सन २०१९-२० करीता २६ महानगरपालिकांना 1% मुद्रांक शुल्कापोटी वितरीत करावयाचे अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थासंक-२०१९/प्र.क्र.३८/नवि-३२ 


a] २ ३ 

| a | नागपूर १६१३३२९३२ 
२ चंद्रपूर ४५८११५५ 
३ अमरावती ३२४७४३४९ 
४ अकोला ६५३७४२४ 
षु औरंगाबाद ५३६४८१७७२३ 
& परभणी २००४२६६ 
७ लातूर १४०६७९४७ 
ह नांदेड-वाघाळा १७४५१६३१ 
९ नाशिक १५६८४४१७७ 
| 9 | ० मालेगाव ६३४६४५९ 
| 99 | q धुळे 3949420 
१२ जळगाव १८६३५४६५ 
१३ अहमदनगर २२२९४४५६ 
१४ पुणे ७४१८२६१८० 
१५ पिंपरी-चिंचवड 334933800 
१६ कोल्हापूर २९२३९४९४ 
| ae | सोलापूर २२५५०५०५ 
१८ सांगली २१३५१८५६ 
१९ मिरा भाईदर २०४०३९९३० 
२० वसई-विरार १८२६९३७६७ 
२१ भिवंडी-निजामपूर २२७९२५३१ 
२२ उल्हासनगर १०५७७९७३ 
२३ कल्याण-डोंबिवली २१७१७७८९१ 
२४ ठाणे ४२१४३३५२१ 
२५ नवी मुंबई १८८४५२६२२ 
२६ पनवेल १९३४६४४४४ 


टिप :- १. अकोला, परभणी व धुळे या महानगरपालिकांकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास देय असलेली व 
सोलापूर महानगरपालिकेकडून पूर्वीच्या अती प्रदानाची वसूली केल्यानंतर त्यांना देय रक्‍कम रकाना ३ मध्ये 
दर्शविण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थासंक-२०१९/प्र.क्र.३८/नवि-३२ 


०२. सदर अनुदान उपरोल्लेखित महानगरपालिकांना वितरीत करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी मनपांना देय असलेल्या रकमेमधून कोणत्याही प्रकारची कपात न 
करता (शासनाने कळविल्याशिवाय) सदर अनुदान आहरण करून संबंधित महानगरपालिकांना 
तात्काळ वितरीत करावे. 


०३. याकरीता होणारा खर्च “मागणी क्रमांक एफ-४, ३६०४, स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत 
राज संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकित रकमा देणे, १०२, मुद्रांक शुल्क (०१) जकात रद्द 
केल्यामुळे मुद्रांक शुल्काचे अभिहस्तांकन (०१)(०१) स्थानिक संस्था करांऐवजी जकातीचे पुन:स्थापन 
केल्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रामधील मुद्रांक शुल्कावरील १ टक्के अधिभार महानगरपालिकेसाठी 
देण्याच्या दृष्टिने (34080828) ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून तो 
सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर १% अधिभारापोटी जमा रकमेचा तसेच त्यापोटी वितरीत करण्यात येणाऱ्या या सहायक 
अनुदानावरील खर्चाचा हिशोब संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतंत्रपणे ठेवावा व याबाबतचे लेखे व 
तत्संबंधी सर्व कागदपत्रे महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई व महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
यांना, आवश्‍यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यावीत. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ 
अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिल, २०१९ व वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ 
अर्थ-३, दिनांक of जुले, २०१९ मधील सर्व अटी व ariel पूर्तता होत असून सदर शासन निर्णय 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२८१४४२०१९२२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SHASHIKANT KASHINATH SANAP 

DN: c= h 

S H A S H | KA NT 2.5.4.20=15a77c0947426b1 1b7c7f646f29f3b 1248371 7eecéd16a0 
bd196cbc7#25d62f, postalCod 2, street=M, LAYA, 
MUMBAI 

98431 08adfaccdlb3c6a0bS8b27835975d134734. 
KA S H | N AT H SA N A P 6c3d97F3cc952ccc96569 NAVI 32, o=GOVERNMENT OF 
TR 


‘A, cn=SHASHIKANT KASHINATH SANAP 
Date: 2019.08.28 14:52:27 +05'30 


(शशिकांत का. सानप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

२. आयुक्त संबंधित महानगरपालिका. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (मुंबई/नागपूर) 
४. मुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थासंक-२०१९/प्र.क्र.३८/नवि-३२ 


&. 


संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


वित्त विभाग व्यय-३/अर्थोपाय/अर्थ-१६,मंत्रालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव. 
कार्यासन अधिकारी नवि-४, मंत्रालय. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


